मे. परिवर्तन बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित यांच्या कंत्राटी स्वच्छता व सफाई, 
बगीच्या विकसन व देखभाल सेवेस कार्योत्तर 
मुदतवाढ देण्याबाबत.( शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र.१५३/आ ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र.१५३/आ 

३अ दिनांक २६.०८.२०२० 

२) सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
आसेआ/भां.वि/आ.भ./ स्वच्छता सेवा/लेखाशीर्ष /न.क्र.००२ भाग २/ 
जा.क्र.२६६/२०२० दिनांक २०.०१.२०२१ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र.१५३/आ ३अ 
दिनांक ०२.०२.२०२१ 

४) सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुकक्‍्तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 

आसेआ/भां.वि/आ.भ./ स्वच्छता सेवा/लेखाशीर्ष /न.क्र.००२ भाग २/ जा.क्र.३५३/२०२१ 

दिनांक २५.०३.२०२१ 


-0 
— 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परि. २ नंतर खालील परि. 
अंतर्भूत करण्यात येत आहे :- 

"सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, 
उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११ अन्वये, मे. परिवर्तन बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मुंबई 
यांना आरोग्य भवन इमारतीच्या स्वच्छता व सफाई, बगीच्या विकसन व देखभाल सेवा या कामाकरीता 
देण्यात आलेल्या कार्यादेशात नमूद अटीच्या अनुषंगाने सर्व करासहीत एकूण रक्‍कम रुपये 
३१,२२,८७५/- (रुपये एकतीस SE, बावीस हजार, आठडो पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या रक्कमेचे देयक 
अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे." 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३९०२४४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२०/ प्र. क्र. १५३/आ ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa njeev Digitally signed by Sanjeev 


: Harishchandra Dhuri 
Harishchandra Date: 2021.03.30 16:42:23 


Dhuri (Hw PF 30 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा - १ , मुंबई 

सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती (आरोग्य ३अ) 


०८ “७ A  -5 


o~ 
«> 
. 


one ७७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


